वाचा :- 


विभागाच्या अधिपत्याखालील जळगांव व धुळे 
येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
सलंग्नित रुग्णालयात सुरक्षारक्षक सेवा 
घेण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०७२४/प्र.क्र.३२९/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख : २१ ऑगस्ट, २०२४. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम-५, 
दिनांक ०८.११.२००६. 

शासन अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांकः एसजीए-२०१४/प्र.क्र.३००(२) 
/कामगार-५, दिनांक ३०.०७.२०१४. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/शावैमवरुधुळे 
/बाह्यस्रोत/सुरक्षारक्षक/१०७६९ अ/२०२४, दिनांक २१.०६.२०२४ 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षक व संचालनालय यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/झावैमवरुजळगांव 
/सुरक्षासेवा/मरासुम/१०९१४/२०२४, दिनांक २६.०६.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाली विभागाच्या अधिपत्याखालील 


जळगांव व धुळे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सलंग्नित रुग्णालयातील वैद्यकीय 


अधिकारी व कर्मचारी, रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक तसेच संस्थेतील यंत्र सामुग्री, फर्निचर व इतर 


वस्तुंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षारक्षकांच्या सेवा बाह्यस्रोताकडून घेण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व 


संशोधन संचालनालयाने संदर्भ क्र. ४ व ५ वरील पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. त्यानुषंगाने, 


जळगांव व धुळे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सलंग्नित रुग्णालयात सुरक्षारक्षक सेवा 


घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०७२४/प्र.क्र.३२९/प्रशा-२, दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४ 


शासन निर्णय : - 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 


व रुग्णालय, जळगांव व श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धुळे 


येथील शासकीय कर्मचा-यांच्या, रुग्ण व रुग्णांचे नातेवाईक यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने एकूण १४० सुरक्षा 


रक्षक (विविध अधिकारी/कर्मचारी) खालील नमूद केल्याप्रमाणे gerald सेवापुरवठादाराकडून 


उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याकरीता येणा-या रु. ६,१४,६९,१६७/- (जी.एस.टी. सह) (अक्षरी रुपये सहा 


कोटी चौदा लाख एकोणसत्तर हजार एकशे सदुसष्ठ फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | सेवापुरवठादार पदनाम पदसंख्या । एकूण पदाकरीता येणारा 
क्र. संस्था वार्षिक खर्च 


अ- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव 


अ | महाराष्ट्रमाजी सहाय्यक सुरक्षा शिंगी ४,६२,२०४/- 
सैनिक महामंडळ अधिकारी 

मर्या, पुणे. साईट पर्यवेक्षक ३ १२,१०,१०४/- 

सुरक्षारक्षक ९६ ३,२८,२६,२४०/- 

एकूण | doo ३,४४,९८,५४८/- 

अ- एकूण खर्च (जी.एस.टी. सह) ४,०७,०८, २८७/- 


ब- श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धुळे 


ब महाराष्ट्र राज्य सुरक्षारक्षक ३३ १,१०,८८,०००/- 
सुरक्षा महामंडळ, महिला सुरक्षारक्षक 4 १६,८०,०००/- 
मुंबई. सुपरवायझर २ ८,१६,०००/- 
एकूण ४० १,३५,८४,०००/- 
खर्च (जी.एस.टी. सह) १,६०,२९,१२०/- 
एका महिन्यांची अनामत रक्कम १३,३५,७६०/- 

(जी.एस.टी. सह) 
तीन महिन्याची सुरक्षा ठेव (जी.एस.टी. ३३,९६,०००/- 

शिवाय) 

ब- एकूण खर्च २,०७,६०,८८०/- 
एकूण खर्च (अ--बो ६,१४,६९,१६७/- 


(अक्षरी रुपये सहा कोटी चौदा लाख एकोणसत्तर हजार Val सदुसष्ठ फक्त) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-०७२४/प्र.क्र.३२९/प्रशा-२, दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम 


भाग पहिला, उप विभाग -४, अ.क्र. ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर सुरक्षा सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेच्या (१०) कंत्राटी सेवा या 


उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध अर्थसंकल्पीत निधी मधून भागविण्यात यावा. 


ह. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२१११३९१२८४१३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 


MAHADEO अ: 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dc0b00fc2cbd45d17d07c6 
25¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5 
456D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FED03DC 
F793D3, cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 


Date: 2024.08.23 11:08:59 +05'30" 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव/धुळे. 

६. संचालक (SSRM), महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 

७. संचालक, महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्या., पुणे. 

८. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव. 

९. अधिष्ठाता, श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धुळे. 
qo. निवडनस्ती (प्रश्ा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


